काटोल, जि.नागपूर येथे दिवाणी न्यायालय 
(वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे व त्यानुषंगाने पदे 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२३/ प्र.क्र.१०/का.१२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१. विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि२५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१५. 

२. विधि व न्याय विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१५. 

३. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७. 

४. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.दि.२७ एप्रिल, २०२२. 

६. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 
दिनांक १ सप्टेंबर,२०२३. 

७. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. एचसीटी १२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/का.३, 
दि.०६.०२.२०२४. 

८. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बी (डब्ल्यो ए१२२५/ 
१९८९/२३२३/४३८८०, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ व क्रमांक बी (SY VY १२८१ 
(डी)/१९९८/१६८४/३८३४,दि.३१.०७.२०२४. 

प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) 
राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित wes / प्रकरणांची संख्या 
किमान yoo असावी, तसेच पायाभूत सुविधा उदा न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीझ्ांची 
निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष 
पूर्ण होत असल्याने काटोल, जि.नागपूर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायाळय स्थापन 
करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या "नवीन न्यायाळय स्थापना समितीने" मान्यता दिळी आहे. तसेच 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या २८६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२३/ प्र.क्र.१०/का.१२, 


नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण 
करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून काटोल,जि.नागपूर येथे दिवाणी 
न्यायालय(वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्याची व उपरोक्त मंजूर पदांमधून सदर 
न्यायाळयासाठी पदे उपलब्ध करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या 
२८६३ नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे 
निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास, संबंधित न्यायाळय सुरु 
होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये सुधारणा 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून काटोल, जि. नागपूर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय 
स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक असणारी खालील deed दर्शविण्यात आलेली पदे 
उपरोक्त दि.६/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधून घेण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), काटोल, जि.नागपूर 


नियमित पदे (अस्थायी) 
अ. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी नव्याने निर्माण 'बाहययंत्रणेद्ठारे घ्यावयाच्या 
क्र. होणारी पदे ।मनुष्यबळाच्या सेवा 
१ 2 3 8 4 
१ (दिवाणी न्यायाधीश ॥२8/ in — Judiciary १ 1 71 | 
वरिष्ठ स्तर Services 
2 अधिक्षक एस १६ ४४९००- १ शिक का 
१४२४०० 
3 'सहायक अधिक्षक एस १५ ४१८००- २ शिका 
१३२३०० 
४ लघुलेखक श्रेणीरे एस १५ ४१८००- १ _ है | 
१३२३०० 
५ वरिष्ठ लिपिक एस ८ २५५००-८११०० २ 1-1 
६ 'कनिष्ठ लिपिक एस ६ १९९००-६३२०० ८ Foe 
७ बेलिफ एस ६ १९९००-६३२०० २ 1-1 
९ | Bras बाहययंत्रणेद्वारे 1 - २ 
qo 'सफाईंगार बाहययंत्रणेद्वारे 1 - | १ 
११ 'पहारेकरी बाहययंत्रणेद्वारे 1 - १ 
एकूण १७ 8 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२३/ प्र.क्र.१०/का.१२, 


२. बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी . 


३. उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दि.२८/२/२०२५ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत असून, सदर अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२५ 
नंतर मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


४. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४- न्यायदान, (१०५) दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (२०१४ ०१७२) 
दत्तमत (अनिवार्य) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी 
उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


५. सदर शासन निर्णय, मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ५/९/२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक३८/आपुक, दिनांक २२/८/२०२४ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९३७/ व्यय-५, दिनांक २/९/२०२४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५०६३६२८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=64fSab9e019c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042beSb12 
5००4821017, postalCod 


GAIKWAD प य ण 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२३/ प्र.क्र.१०/का.१२, 


सर्व मा.मंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 

सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

सचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

प्रबंधक प्रशासन, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायाळय,नागपूर 
सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
महालेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई, 
महालेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


